धर्मादाय संघटनेच्या संकेतस्थळावरील हॉस्पिटल व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे 
कलम ४१ क मोड्यूलमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
मे. मास्टेक लि. ने सादर केलेल्या खर्चास मंजूरीबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११९/२९३/(१३२/१९) (भाग २)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २ मार्च, २०२१. 


वाचा:- धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. सीओएमपी/३५८/२०२०, दि. २५.०१.२०२१. 


शासन निर्णय - 

धर्मादाय संघटनेतील संगणक प्रणाली विकसित करणे करिता धर्मादाय संघटनेने आर.एफ.पी. प्रसिद्ध 
केलेली होती. त्यातील अटी व शर्तीनुसार निविदा प्रक्रिया पार पाडून मे. मास्टेक ली. यांना संगणक प्रणाली 
विकसित करणेबाबत कंत्राट देण्यात आले होते. 


२. धर्मादाय संघटनेच्या संकेतस्थळावरील हॉस्पिटल व महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 
१९५० चे कलम ४१ क मोड्यूलमध्ये करावयाच्या अनिवार्य व तातडीच्या सुधारणा करतांना वारंवार तैनात 
(Deployment ) करावे लागू नये याकरिता काही महत्वाच्या दुरुस्त्या व सुधारणा मे. मास्टेक लि. यांच्याकडून 
करुन घेण्यात आल्या व लाईव्ह सर्व्हरवर तैनात ( Deploy ) करण्यात आल्या असून , त्या कार्यान्वित 
(functional) आहेत. सदर सुधारणा करण्याकरिता लागलेल्या रु. २,२२,९००/--- Taxes इतक्या रकमेचे 
खर्चाचे देयक मे. मास्टेक लि. ने सादर केले आहे. मे. मास्टेक लि.कंपनीने सादर केलेल्या देयकाची 
रु.२,२२,९००/- + Taxes इतकी रक्‍कम, शासन निर्णय क्र. सीएचसी-१११७/४६/(१९/१७)/का-१७, 
दि.१०.०४.२०१७ अन्वये प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीतून अदा करण्यास या आदेशाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०३१२०५१०३११२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kamini Ramchandra बयाना म 
Pilankar . 


(का.रा.पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति- 

१) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 

२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४) धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुकत कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. 

५) कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


